नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात 
अधिसुचित विशिष्ट नागरी सेवा व सुविधा 
पुरविण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग, 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(५७)/का-१४११, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दि. १४ मार्च, २०२४ 
वाचा :- १) शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.3३/का-१४११, दि.२८ मार्च, २०२२, 

२) शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३६/का-१४११, दि.२९ मार्च, २०२२. 

३) शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३६/का-१४११, दि.७ जुले, २०२२, 

४ शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.५९/का-१४११, दि.२२ नोव्हेंबर, २०२३. 
प्रस्तावना :- 

नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे करण्यासाठी 
"महानगरपालिका क्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे" व "नगरपालिका/नगरपरिषद/नगरपंचायत क्षेत्रात 
नागरी सेवा व सुविधेची कामे या योजनांना वाचा येथील अनुक्रमांक (9) येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात आली असून त्याअंतर्गत करावयाच्या कामांसाठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. 
वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (१) येथील शासन निर्णयामधील परिच्छेद क्र. (2.8), ३, ४ व ७ येथील तरतुदींमध्ये 
वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (३) येथील शासन निर्णयान्वये सुधारणा करण्यात आली होती. तथापि, वाचा येथे 
नमूद अनुक्रमांक (३) येथील शासन निर्णयान्वये करण्यात आलेल्या सुधारणा रद्द करुन वाचा येथे नमूद 
अनुक्रमांक (१) येथील शासन निर्णयामधील तरतूदी वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (४) येथील शासन निर्णयान्वये 
पुनःस्थापित करण्यात आल्या आहेत. वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (x) येथील शासन निर्णयातील तरतुदी 
विचारात घेऊन सोबत जोडलेल्या यादीतील विकास कामांना शासन मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

"नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या परिक्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे करणे (महानगरपालिक) 
सहायक अनुदान (लेखाशीर्ष ३६०४ १००९) या योजनेअंतर्गत शासन निर्णय, नियोजन विभाग दिनांक २८ मार्च, 
२०२२ मधील परिच्छेद ३(ब) नुसार अमरावती महानगरपालिका अंतर्गत सोबत दिलेल्या परिशिष्टामध्ये नमूद 
केलेल्या रू. ५०.०० कोटी एवढ्या किंमतीच्या कामांची थेट शासन स्तरावरून निवड करण्यात आली आहे. सदर 
कामांसाठी कार्यान्वयीन यंत्रणा सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती राहील. 

२. शासन निर्णय, नियोजन विभाग दिनांक २८ मार्च, २०२२ मधील परिच्छेद ३(ब) नुसार उपरोक्त कामांना 
संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणा यांनी तांत्रिक मान्यता व जिल्हाधिकारी, अमरावती यांनी प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्याची कार्यवाही करावी. प्रशासकीय मान्यता परिशिष्टातील रकमेच्या मर्यादेत असल्याची दक्षता 
जिल्हाधिकारी, अमरावती यांनी घ्यावी. 

३. शासन निर्णय नियोजन विभाग क. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.५९/का-१४११, दि.२२ नोव्हेंबर, २०२३ अन्वये 
सोबतच्या परिशिष्टातील कामांसाठी प्राप्त होणारे अनुदान वितरीत करण्याकरिता जिल्हाधिकारी, अमरावती 
यांच्या नावे स्वतंत्र बँक खाते उघडण्यात यावे व सदर निधी उक्त बँक खात्यामध्ये सोबत जोडलेल्या 
परिशिष्टाप्रमाणे उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(५७)/का-१४११, 


४. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या कामांसाठी जिल्हाधिकारी, अमरावती / कार्यान्वयीन 
यंत्रणा सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती यांनी संदर्भ क्र. (१) व (४) येथील शासन निर्णयामधील अन्य सर्व 
अटी व शर्तीचे पालन करावे, 
५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३१४२०२३२८३३१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by CHARUSHILA DEVENDRA CHAUDHARI 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, PLANNING 


CHARUSHILA sri 


2.5.4.20=b99d7dca0e63be1bd1b7158b9523537dcc1d46bc807768647 


9ed4ff3816ecf3, postalCods 2, st=Maharashtt 
D EVE N D RA C H A U D H A R | rialNumber=A75E4CF904B78F2AE051843EA 1 BA6106A393C2B0CF6 
OFE03C945913B2BAE935F, -CHARUSHILA DEVENDRA CHAUDHARI 
Date: 2024.03.14 20:32:41 +05'30' 


(चारुशीला चौधरी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
१. विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग, 
२. जिल्हाधिकारी, अमरावती, 
३. आयुक्त, अमरावती महानगरपालिका, अमरावती, 
४. जिल्हा नियोजन अधिकारी, अमरावती, 
५. मा. उप मुख्यमंत्री(वित्त व नियोजन) महोदयांचे उप सचिव, 
६. महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर, 
७. महालेखापाल(लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर, 
८. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई, 
९. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 
१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती, 
११. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती, 
११. वित्त विभाग, व्यय-८/कोषा प्रशासन-५/अर्थसंकल्प-१६, मंत्रालय, मुंबई, 
१२. निवड नस्ती (का-१४११), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ १५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(५७/का-१४११, 


अमरावती महानगरपालिका जि.अमरावती रु. ५०.०० कोटी 


झासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(५७)/का-१४११, दि.१४ मार्च, २०२४ सोबतचे परिशिष्ट, 


अ.क्र कामांचे नांव रक्‍कम 
(रु.लाख) 
a. ; प्रभाग क्र १२ रुख्मिणी नगर अंतर्गत ओपन स्पेसळा चेनलिग फेन्सिग / पेव्हिंग ३०.०० 
ब्लॉक/ सौंदर्यीकरण करणे 
२. प्रभाग क्र. १ एस.आर.पी.एफ. वडाळी अंतर्गत रस्त्याचे बांधकाम करणे. ५०.०० 
३. प्रभाग क्र ५ महेंद्र कॉलनी अंतर्गत ओपन स्पेसळा चेनलिंग फेन्सिंग / पेव्हिंग ३०.०० 
ब्लॉक / सौंदर्यीकरण करणे. 
8. प्रभाग क्र १ ठोगांव रहांटगांव अंतर्गत रस्त्याचे बांधकाम करणे. ५०.०० 
ष्‌. प्रभाग क्र. २ पि.डी.एम.सी. तपोवन अंतर्गत रस्त्याचे बांधकाम करणे. ५०.०० 
६. प्रभाग क्र 3 नवसारी अंतर्गत ओपन स्पेसला चेनलिंग फेन्सिंग / पेव्हिंग ब्लॉक ५०.०० 
/ सौंदर्यीकरण करणे. 
७. प्रभाग क्र १ aid - रहांटगांव अंतर्गत नालीचे बांधकाम करणे. ५०.०० 
८. प्रभाग क्र. 2 पि.डी.एम.सी. तपोवन अंतर्गत नालीचे बांधकाम करणे. ५०.०० 
९. प्रभाग क्र ३ नवसारी अंतर्गत रस्त्याचे बांधकाम करणे. ५०.०० 
| ति प्रभाग क्र ५ महेंद्र कॉलनी अंतर्गत रस्त्याचे बांधकाम करणे. ३०.०० 
ee १. प्रभाग क्र ६ ford नगर मोरबाग अंतर्गत रस्त्याचे बांधकाम करणे. ५०.०० 
१२. प्रभाग क्र ७ जवाहर स्टेडीयम अंतर्गत रस्त्याचे बांधकाम करणे. ३०.०० 
१३. प्रभाग क्र ९ एस.आर.पी.एफ. वडाळी अंतर्गत नालीचे बांधकाम करणे. ५०.०० 
१४. प्रभाग क्र १२ रुख्मिणी नगर अंतर्गत रस्त्याचे बांधकाम करणे. ३०.०० 
१५. प्रभाग क्र १३ अंबापेठ अंतर्गत रस्त्याचे बांधकाम करणे. ३०.०० 
१६. प्रभाग क्र १४ अंबादेवी बुधवारा अंतर्गत रस्त्याचे बांधकाम करणे. ३०.०० 
१७. प्रभाग क्र १७ गडगडेश्वर अंतर्गत रस्त्याचे बांधकाम करणे. ३०.०० 
१८. प्रभाग क्र १ aid रहांटगांव अंतर्गत ओपन स्पेसला चेनलिंग फेन्सिग/ ५०.०० 
पेव्हिंग ब्लॉक/ १८ सौंदर्यीकरण करणे. 
१९. प्रभाग क्र. 2 पि.डी.एम.सी. तपोवन अंतर्गत ओपन स्पेसला चेनलिंग फेन्सिग / ५०.०० 
पेव्हिंग ब्लॉक / सौंदर्यीकरण करणे. 
२०. प्रभाग क्र. ६ विलास नगर मोरबाग अंतर्गत ओपन SARTO चेनलिंग फेन्सिंग / ३०.०० 


पृष्ठ १५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(५७)/का-१४११, 


अमरावती महानगरपालिका जि.अमरावती रु. ५०.०० कोटी 


झासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(५७)/का-१४११, दि.१४ मार्च, २०२४ सोबतचे परिशिष्ट, 


अ.क्र. कामांचे नांव रक्‍कम 
(रु.लाख) 

पेव्हिंग ब्लॉक सौंदर्यीकरण करणे. 

२१. प्रभाग क्र ३ नवसारी अंतर्गत नालीचे बांधकाम करणे. ५०.०० 

२२. प्रभाग क्र ७ जवाहर स्टेडीयम अंतर्गत ओपन Aes चेनलिंग फेन्सिंग / ३०.०० 
पेव्हिंग ब्लॉक २२ सौंदर्यीकरण करणे. 

२३. प्रभाग क्र ५ महेंद्र कॉलनी अंतर्गत नालीचे बांधकाम करणे. ३०.०० 

२४. प्रभाग क्र १३ अंबापेठ अंतर्गत ओपन स्पेसला चेनलिंग फेन्सिंग / पेव्हिंग ब्लॉक ३०.०० 
सौंदर्यीकरण करणे. 

२५. प्रभाग क्र १७ गडगडेश्वर अंतर्गत नालीचे बांधकाम करणे. ३०.०० 

२६. प्रभाग क्र १३ अंबापेठ अंतर्गत नालीचे बांधकाम करणे. ३०.०० 

२७. प्रभाग क्र.९ एस. आर.पी.एफ. बडाळी अंतर्गत ओपन स्पेसला चेनलिग ३०.०० 
फेन्सिंग / पेकिंग ब्लॉक/ २७ सौंदर्यीकरण करणे. 

२८. प्रभाग क्र ६ विलास नगर मोरबाग अंतर्गत नालीचे बांधकाम करणे. ३०.०० 

२९. प्रभाग क्र ७ जवाहर स्टेडीयम अंतर्गत नालीचे बांधकाम करणे. ३०.०० 

३०. प्रभाग क्र १२ रुख्मिणी नगर अंतर्गत नालीचे बांधकाम करणे. ३०.०० 

३१. प्रभाग क्र १४ अंबादेवी बुधवारा अंतर्गत नालीचे बांधकाम / पेव्हिंग ब्लॉक ३०.०० 
लावणे. 

३२. प्रभाग क्र १७ गडगडेश्वर अंतर्गत नाल्यांवर संरक्षण भितीचे बांधकाम करणे. ३०.०० 

३३. राम लक्ष्मण संकुल येथे अंतर्गत रस्त्याचे बांधकाम करणे. ३०.०० 

३४. हरीओम नगर, कठोरा रोड, येथील हरीओम बहुउद्देशिय संस्था येथे वॉकिंग ३०.०० 
ट्रैक व चेनलिंग, तारेचे कम्पाऊंड व ४ गेट बसविणे. 

३५. TOTS येथील अंतर्गत नालीचे बांधकाम करणे, १०.०० 

३६. प्रियाटाऊन शिप येथील अंतर्गत नालीचे बांधकाम करणे. ३०.०० 

३७. राष्ट्रसंत शिक्षक कॉलनी, रहांटगांव चौकी, येथील अंतर्गत रस्त्याचे बांधकाम २०.०० 
करणे. 

३८. तपोवन येथील गंगोत्री कॉलनी मुख्य रस्त्याचे बांधकाम करणे. २०.०० 


पृष्ठ १५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(५७/का-१४११, 


झासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(५७)/का-१४११, दि.१४ मार्च, २०२४ सोबतचे परिशिष्ट, 
अमरावती महानगरपालिका जि.अमरावती रु. ५०.०० कोटी 
अ.क्र कामांचे नांव रक्‍कम 
(रु.लाख) 

३९. प्र.क्र.3 नवसारी अंतर्गत यशोमंगल कॉलनी येथे रस्त्याच्या कडेला पेव्हींग २०.०० 
ब्लॉक लावणे. 

४०. प्र.क्र.३ नवसारी येथे टावरलाईन खालील रस्त्याच्या कडेला पेव्हिंग ब्लॉक ३०.०० 
लावणे 

४१. प्रभाग क्र 3 नवसारी अंतर्गत दत्त नवनाथ मंदीर परीसराला चेनलिंग फेन्सिग १५.०० 
करणे. 

४२. प्रभाग क्र १ शेगांव अंतर्गत नित्यनंद कॉलनी येथील मनपाच्या खुल्या २५.०० 
मैदानाला चेनलिग फेन्सिंग करणे. 

४3. इस्कॉन मंदीर समोरील प्रांगणाचे चेनलिंग फेन्सींग व सौंदर्यीकरण करणे. ३५.०० 

४४. प्र.क्र.९ वडाळी अंतर्गत प्रतिकराणा नगर येथीळ मनपाच्या आपेन स्पेस ला १५.०० 
चेनलिंग फेन्सिंग करणे 

४५. पंडळीकबाबा नगर येथे सौ. मोखळकर यांच्या घरासमोरील मनपाच्या खुल्या २०.०० 
जागेला चेनलिंग फेन्सिंग करणे. 

४६. कृष्णानगर गल्ली नं १ मधील श्री. राकेडा जयसिघानी यांच्या घरापासुन श्री ३५.०० 
हिरा टिकमदास यांचे घरापर्यंत रस्त्याचे बांधकाम करणे. 

४७. अमरावती मनपा क्षेत्राअंतर्गत जय सियाराम नगर मधील मैदानाला चेनलिंग ५०.०० 
फेन्सिंग करणे. 

४८. प्र.क्र. ९ GAS लेआऊट प्रतिक राणा नगर रोड व नाली बांधणे २०.०० 

४९. तारासाहेब बगीचा येथील अंतर्गत रस्त्याचे व नालीचे बांधकाम करणे. ३०.०० 

५०. संत गाडगे बाबा कॉलनी, मार्डी रोड येथील मेहरबाबा वेल्डींग ते चव्हाळेच्या २०.०० 
घरापर्यंत व बिरोळेचे घरापर्यंत रस्त्याचे बांधकाम करणे. 

५१. सर्वे नं १९०/४ SAI नगर मधील भुतेच्या वाडीला लागून ओपन स्पेस ला २०.०० 
चेनलिंग फेन्सिंग करणे. 

५२. विद्या कॉलनी ते कोर्ट रोड कॅम्प येथील रस्ता दुरुस्त करणे. २५.०० 

५३. अमृत विश्व वसाहत (पोळीस लाईन) येथील ओपन Sto चेनलिंग HRT २५.०० 
करणे. 

By. गांधी चौक (घोरी मार्केट) येथील दोन्ही साईडच्या नालीचे रुंदीकरण करणे व २०.०० 
चेकर्स बसविणे. 


पृष्ठ १५ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(५७)/का-१४११, 


अमरावती महानगरपालिका जि.अमरावती रु. ५०.०० कोटी 


झासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(५७)/का-१४११, दि.१४ मार्च, २०२४ सोबतचे परिशिष्ट, 


ब्लॉक सोदयीकरण करणे. 


अ.क्र. कामांचे नांव रक्‍कम 
(रु.लाख) 

५५. रेखा कॉलनी, जवाहर नगर येथील मनपा च्या खुल्या जागेला चेनलिंग २०.०० 
फेन्सिंग व प्रवेशा द्वार करणे. 

५६. आईश्री कॉलनी शोगांव - रहांटगांव रोड, येथीळ खुल्या मैदानाला चेनलिग १५.०० 
फेन्सिंग करणे. 

Yo. गुरुदेव नगर ते प्रकाश नगर येथील अंतर्गत रोड बांधकाम करणे. २०.०० 

पट. श्री निवासा कॉलनी येथील अंतर्गत रस्त्याचे बांधकाम करणे. २०.०० 

५९. सरस्वती कॉलनी अनगड नगर जवळ येथील ओपन स्पेस ला चेनलिंग HRA २०.०० 
/ जॉगींग ट्रॅक चे ५९ बांधकाम करणे 

६0. झोन क्र १ प्रभाग क्र २ पि.डी.एम.सी. येथील कृष्णा नगर तपोवन येथील २०.०० 
अंतर्गत रस्त्याचे बांधकाम करणे. 

६१. जय भोले कालोनी येथे अंतर्गत रस्त्याचे व नालीचे बांधकाम करणे २०.०० 

६२. शिल्पकला कॉलनी येथील उर्वरीत ५०० फुट रस्त्याचे खडीकरण व १०.०० 
डांबरीकरण करणे. 

६३. तिरुपती नगर, रंगोली लानच्या मागे येथील विजय मानकर यांचे घरापासुन २०.०० 
ते गाडगेबाबा मंदीरापर्यंत अंदाजे ३०० ते ३५० मी. रस्त्याचे डांबरीकरण 
करणे. 

६४. नवसारी प्रभाग क्र ३ अंतर्गत येणा-या माजी आंमदार बी.टी. देशमुख साहेब १८.०० 
(सुबोध कॉलनी) ते श्री शिवाजी डहाके (HSS कॉलनी) यांच्या घरामगील 
नाली बांधकाम करणे. 

६५. एस. आर. पी.एफ वडाळी प्रभाग क्र ९ मेहरबाबा कॉलनी येथील अंतर्गत ५०.०० 
रस्त्याचे बांधकाम करणे, 

६६. प्रभाग क्र. ०३ अंतर्गत विद्युत नगर व उज्वल कॉलोनी येथे मनपाच्या ओपेन १०.०० 
स्पास मध्ये सौंदर्यीकरण करणे 

६७. प्रभाग क्र ४ जमील कालनी अंतर्गत रस्त्याचे बांधकाम करणे. ५०.०० 

६८. प्रभाग क्र ४ जमील कॉलनी अंतर्गत नालीचे बांधकाम करणे. ५०.०० 

६९. प्रभाग क्र ४ जमील कॉलनी अंतर्गत ओपन स्पेसला चेनलिग फेन्सिंग / पेव्हिंग ३०.०० 


पृष्ठ १५ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(५७/का-१४११, 


शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(५७)/का-१४११, दि.१४ मार्च, २०२४ सोबतचे परिशिष्ट, 
अमरावती महानगरपालिका जि.अमरावती रु. ५०.०० कोटी 
अ.क्र कामांचे नांव रक्‍कम 
(रु.लाख) 

७०. प्रभाग क्र १५ छाया नगर अंतर्गत रस्त्याचे बांधकाम करणे. ५०.०० 

७१. प्रभाग क्र १५ छाया नगर अंतर्गत नालीचे बांधकाम करणे. ५०.०० 

७२. प्रभाग क्र १५ छाया नगर अंतर्गत ओपन स्पेसला चेनलिग फेन्सिंग / पेव्हिग ३०.०० 
ब्लॉक / सौंदर्यीकरण करणे. 

७३. प्रभाग क्र १६ अलीम नगर रहेमत नगर अंतर्गत रस्त्याचे बांधकाम करणे. ५०.०० 

७४. प्रभाग क्र १६ अलीम नगर रहेमत नगर अंतर्गत नालीचे बांधकाम करणे. ५०.०० 

७५. प्रभाग क्र १६ अलीम नगर रहेमत नगर अंतर्गत ओपन स्पेसला चेनलिंग ३०.०० 
फेन्सिंग / पेव्हिंग ब्लॉक / सौंदर्यीकरण करणे. 

७६. पाठ्यपुस्तक ते पांढरी हनुमान मंदिर पर्यंत रस्तायचे बांधकाम करणे. ५०.०० 

७७. राजेंद्र कॉलनी येथील एम. आर. ऑफीस ते राजेंद्र कोलनी चौक पर्यंत पेव्हींग १५.०० 
SIP लावणे. 

७८. गौरक्षण प्रभाग क्र १३ येथील देडापांडे वाडी येथे अंतर्गत नालीचे बांधकाम १०.०० 
करणे. 

७९. रामपुरी कॅम्प येथील मनपा गार्डन मध्ये गॅझीबो पॅटर्नचा होड करणे १५.०० 

८०. रुख्मिणी नगर येथील ST. उषा देशमुख ते क्रह्त्र्ग्वेद प्रिटिंग प्रेस पर्यंत पेव्हीग १५.०० 
ब्लॉक बसविणे. 

८१. नारायण नगर येथील बॉम्बे सलुन ते हळवे यांच्या घरापर्यंत पेव्हीग ब्लॉक १५.०० 
बसविणे. 

८२. गोरक्षण प्रभाग क्र १३ येथील बालाजी प्लॉट येथील अंतर्गत नालीचे बांधकाम १०.०० 
करणे. 

८३. जयगौरी नगर, अनुसयामाता मंदीर परिसर (GA नगर) मधील अनिल दवंडे १२.०० 
ते अमोल तट्टे यांच्या घरापर्यंतचा रस्ता बांधकाम करणे, 

८४. प्र.क्र. ९ वडाळी अंतर्गत Apes कोलनी येथील रस्त्याचे बांधकाम करणे. ५०.०० 

८५. सुरभी विहार, नवसारी येथे अंतर्गत नालीचे बांधकाम करणे. १०.०० 

८६. गाडगे नगर येथील अंतर्गत नालीचे बांधकाम करणे. १०.०० 


पृष्ठ १५ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(५७)/का-१४११, 


अमरावती महानगरपालिका जि.अमरावती रु. ५०.०० कोटी 


झासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(५७)/का-१४११, दि.१४ मार्च, २०२४ सोबतचे परिशिष्ट, 


घरापासुन ते श्री पुरुषोत्तम मोटघरे यांच्या घरापर्यंत रोडचे बांधकाम करणे. 


अ.क्र. कामांचे नांव रक्‍कम 
(रु.लाख) 

८७. नागपुर रोड येथील पावर हाऊस जवळील नारायण नगर येथील उर्वरीत १५.०० 
रस्त्याचे बांधकाम करणे. 

८८. प्रविण नगर, TWIST पेठ (नविन प्रभाग क्रे ४ येथील मनपा खुले मैदान साफ व ७.०० 
समतोल व सौंदर्यीकरण करणे, 

८९. शुभम लेआऊट, कठोरा रोड येथील अंतर्गत रस्त्याचे बांधकाम करणे, २०.०० 

९०. हेडगेवार लेआऊट, प्रिमिअर शाळेच्या मागे, अर्जुन नगर, अम येथील श्री. १५.०० 
अमोल इंगळे यांचे गजानन मोरे अंतर्गत नालीचे बांधकाम करणे 

९१. यशा कॉलनी, नंदनवन कॉलनी येथे अंतर्गत रस्त्याचे बांधकाम करणे. ३०.०० 

९२. रामानंद रेसीडेन्सी, तपोवन येथील श्री गजानन महाराज मंदीरापासुन ते मेन २०.०० 
रोड पर्यंतच्या रोडला लागुन असलेल्या रस्त्याचे बांधकाम करणे. 

९३. गिता नगरी एसडी. ओ कॉलनी, अर्जुन नगर, येथील खुल्या जागेवर वॉकिंग २०.०० 
cH बसविणे. 

९४. जिव्हेश्वर कॉलनी येथील जिव्हेश्वर मंदीर ते श्री. दातीर यांचे घरापर्यंत मुख्य २०.०० 
रस्त्यापर्यंत व जिव्हेम्बर कॉलनी अंतर्गत नाल्यांचे बांधकाम करणे, 

९५. सर्व नं १९०/४ घनऱ्याम नगर मधील भुतेच्या वाडीला लागून नालीचे १०.०० 
बांधकाममकरणे. 

९६. वृंदावन पार्क, मोती विहार, शेगांव रहांटगांव रोड येथील रोड व नालीचे ३०.०० 
बांधकाम करणे. 

९७. प्रभु नगर मधील उषा कॉलनी कमलवास्तव कॉलनी येथील अंतर्गत नालीचे २०.०० 
बांधकाम करणे. 

९८. प्रियंका कॉलनी, शेगांव रोड येथील श्री. सोळंके यांच्या घराकडुन ते श्री. १५.०० 
गजानन महाराज मंदीराकडे जाणा-या नालीचे बांधकाम करणे. 

९९. प्रभाग क्र १ शेगांव अंतर्गत नारायण नगर मधील उर्वरीत अंतर्गत रस्त्याचे ३०.०० 
बांधकाम करणे. 

a ००. | राममोहन नगर - अरुणोदय कॉलनी येथील उर्वरीत असलेला ८० फुट १५.०० 
रस्त्याचे बांधकाम करणे. 

| ०१. | arta ARS बौद्ध वाचनालय, अनगड नगर येथील सविता मोहोड यांच्या २०.०० 


पृष्ठ १५ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(५७/का-१४११, 


शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(५७)/का-१४११, दि.१४ मार्च, २०२४ सोबतचे परिशिष्ट, 
अमरावती महानगरपालिका जि.अमरावती रु. ५०.०० कोटी 
अ.क्र कामांचे नांव रक्‍कम 
(रु.लाख) 
१०२. दत्तवाडी अनुसया माता मंदीर परीसरातील सत्या संकुल, काजळकर यांच्या १०.०० 
घरापासुन ते मंदिरपर्यंत रस्त्याचे बांधकाम करणे. 
१०३. | गोपाळकृष्ण कालनी, रिंग रोड रहांटगांव, अम येथील रस्त्याचे बांधकाम १५.०० 
करणे. 
१०४. यशोमंगळल कॉलनी (मेघे कॉम्पलेक्स) मगाली भाग व्ही.एम.व्ही. रोड, अम योल २०.०० 
अंतर्गत रस्त्याचे बांधकाम करणे. 
१०५. अग्रवाल लेआऊट, पुंडलीकबाबा नगर टावर लाईन, अम येथील १०.०० 
कॉलनीतील रोडचे बांधकाम करणे. 
१०६.  । श्रीहरी नगरक्र१व २ अर्जुन नगर येथील जोडरस्त्याचे बांधकाम करणे. २०.०० 
१०७. १ प्रतिक नगर, सातबंगला परीसर येथील भाकरे यांच्या घरापासुन ते ३०.०० 
फ्रांसीस यांच्या घरापर्यंत अंदाजे १५० मी. रोडचे बांधकाम करणे. 
२) प्रतिक नगर, सातबंगळला परीसर येथील इंगळे यांच्या घरापासुन ते 
सोळंके यांच्या घरापर्यंत अंदाजे १५० मी. रोडचे बांधकाम करणे. 
३) प्रतिक नगर, सातबंगळा परीसर येचीळ उईके यांच्या घरापासुन वसु 
यांच्या घरापर्यंत रोडचे बांधकाम करणे. 
१०८. | आरोग्य सेवा कोलनी येथील दिपक अनासाने यांचे घरापासुन ते गणवीर यांचे १०.०० 
घरापर्यंतचा रोडचे खडीकरण करणे. 
१०९. | सातबंगला परीसर, रहांटगांव येथीळ गुल्हाने ते गजानन महाराज १५.०० 
मंदीरापर्यंत रोडचे खडीकरण करणे. 
षि qo, | अंबर हाईटस अपार्टमेंट प्रिया टाऊनशिप शेगांव रहांटगांव रोड येथील १५.०० 
यडास्वी अपार्टमेंट ते श्री. माळठाणे यांचे घरापर्यंतच्या रस्त्याचे बांधकाम 
करणे. 
| ११. प्रविण नगर येथील प्रमोद कठाळे ते झगडे यांच्या घरापर्यंत पेव्हींग ब्लॉक १०.०० 
लावणे. 
११२. । स्वामी कॉलनी बाडा हॉटेल च्या बाजुला नवसारी येथील रस्त्याचे खडीकरण १५.०० 
करणे. 
११३. शोगांव रहांटगांव रोड प्रिया टाऊनशिप, अम येथील श्री महल्ले, राऊत ते २०.०० 
देशमुख व श्री. पिंगळे, बिजवे ते इंगोले यांच्या घराच्या समोरील बाजुस 
असलेल्या रस्त्याचे डांबरीकरण करणे. 
११४. । टेलीफोन कालनी, अजून नगर येथील रोडचे डांबरीकरण करणे. २०.०० 


पृष्ठ १५ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(५७)/का-१४११, 


अमरावती महानगरपालिका जि.अमरावती रु. ५०.०० कोटी 


झासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(५७)/का-१४११, दि.१४ मार्च, २०२४ सोबतचे परिशिष्ट, 


करणे 


अ.क्र. कामांचे नांव रक्‍कम 
(रु.लाख) 
११५. । विजय कॉलनी येथील खुल्या मैदानाला चेनलिंग HRT करणे. ३०.०० 
११६. । आनंद विहार कॉलनी येथील वाघ यांचा घरापासुन ते मिलिंद जामनेकर १०.०० 
यांच्या घरापर्यंत नाली बांधकाम करणे. 
११७. । मनिषा कॉलनी, शांती सदन कॉलनी येथे खल्या मैदानाला पेव्हींग ब्लॉक १५.०० 
बसविणे. 
११८. । प्र.क्र. २ तपोवन दत्तकृपा कॉलनी येथील खुल्या मैदानाला चेनलिंग फेन्सिग २०.०० 
करणे. 
११९. । प्रभाग क्र ०३ नवसारी येथौल कौशोक विहार श्री. वानखडे ते व-हाडे यांचे १०.०० 
घरापर्यंत खडीकरण व डांबरीकरण करणे. 
१२०. । प्रभाग क्र. 3 नवसारी अंतर्गत हेमंत विहर येथे सभागृहाचे बाधकाम करणे ३०.०० 
१२१. । देवी रेसीडेन्सी येथे खुल्या मैदानाला चेनलिग फेन्सींग करणे. २५.०० 
१२२. | उदय कॉलनी व संमोत्र कॉलनी येथील नालीचे बांधकाम करणे १०.००. 
१२३. | हार्दीक कॉलनी, विद्युत नगर, येथील नाली बांधकाम करणे. १९.०० 
१२४. । प्रभाग क्र. 3 नवसारी अंतर्गत आनंद विहार येथे सभागृहाचे बाधकाम करणे ३०.०० 
१२५. । अनुसया माता मंदीर दत्तवाडी रहाटगांव येथील श्री ससाने यांचे घरापासुन ८.०० 
साहोरे यांच्या घरापर्यंत रस्त्यांचे डांबरीकरण करणे. 
१२६. | सरस्वती नगर येथील श्री. सागरे ते लिंगोट यांच्या रोडवर पेविग ब्लॉक ५.०० 
बसविणे. 
१२७. | सुसंयोग कालनी, कठोरा रोड, मेन रोड मधील नाली बांधकाम करणे १७.०० 
१२८. । हेमंत विहार येथील नाली बांधकाम करणे. २५.०० 
१२९. | रहांटगांव मस्जिद जवळील रस्त्याचे बांधकाम करणे. १०.०० 
१३०. । सातबंगला येथील अंतर्गत नालीचे बांधकाम करणे. २०.०० 
१३१. । विश्वनाथ नगर येथील अंतर्गत रस्त्याचे बांधकाम करणे. १०.०० 
१३२. । प्रभाग क्र. ८ जोग स्टेडीयम अंतर्गत उत्कर्षे नगर येथे सभागृहाचे बाधकाम ३०.०० 


पृष्ठ १५ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(५७/का-१४११, 


शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(५७)/का-१४११, दि.१४ मार्च, २०२४ सोबतचे परिशिष्ट, 
अमरावती महानगरपालिका जि.अमरावती रु. ५०.०० कोटी 
अ.क्र कामांचे नांव रक्‍कम 
(रु.लाख) 

१३३. | प्रभाग क्र. 3 नवसारी अंतर्गत रामकृष्ण परमहस येथे नालीचे बाधकाम करणे ३०.०० 

१३४. योगौराज नगर तपोवन येथे मेहेरानंद चक्की ते राजाभाऊ गडलोग यांचे १०.०० 
घरापर्यंत रोडचे बांधकाम करणे. 

१३५. । सुरभी विहार तपोवन येथे श्री सहस्रबुध्दे ते तपोवन रस्त्याला जोडणा-या १०.०० 
रस्त्याचे डांबरीकरण करणे. 

१३६. प्र.क्र. १ विश्वशांती नगर येथे श्री भटकर ते श्री वाघमारे ते श्री घोघरे ते श्री २०.०० 
शिरसाठ ते श्री तायडे यांच्या घरापर्यंत रस्ता खडीकरण करणे. 

१३७. । दिपजया कॉलनी, सुरभी लेआऊट जवळ तपोवन येथील आनंद मानकर १५.०० 
यांच्या घरापासुन ते ओपन स्पेस पर्यंत नाली बांधकाम करणे. 

१३८. । केशर कॉलनी, सुरक्षा कॉलनी येथील मैदनाला चेनलिंग फेन्सिंग करणे. ३५.०० 

१३९. सोनल कॉलनी येथील मैदानाला चेनलिग फेन्सींग करणे. २०.०० 

१४०. सर्वे नं ६२ मौजे नवसारी, वलगांव रोड येथील अंतर्गत रस्त्याचे व नालीचे ३०.०० 
बांधकाम करणे 

१४१. । प्रभाग क्र. नवोदय विद्यालय प्रभागातील श्री विष्णुनगर येथील उद्यानाला १५.०० 
चेनलिग फेन्सिंग करणे. 

१४२. प्रभाग क्र. २ पी.डी.एम.सी. अंतर्गत गाडगे नगर येथील रस्त्याचे व नालीचे ५०.०० 
बाधकाम करणे. 

१४३. मौजा नवसारी प्र.क्र. 3 नवोदय विद्यालयाच्या पाठीमागील तेजस्विनी २०.०० 
कॉलनीतील खुल्या जागेत चेनलिंग फेन्सिंग करणे. 

१४४. झोन क्र १, Wty पि.डी.एम.सी. येथील माधवी विहार, तपोवन ओपन २०.०० 
स्पेसला चेनलिंग फेन्सिंग करणे. 

१४५. झोन क्र १ प्रभाग क १ येथील अनुराधा Hol मधील रस्त्यांचे व नालीचे ३०.०० 
बाधकाम करणे. 

१४६. ।प्र.क्र.३ नवसारी मधील निशिगंधा Glo येथील खुल्या जागेला चेनलिंग २०.०० 
फेन्सिंग करणे. 

१४७. | STH १, प्रक्र. २ अंतर्गत ईश्वर पॉइंट, सुरभी लेआऊट, न्यु अंबिका नगर १५.०० 
येथे कॉक्रीट नालीचे बांधकाम करणे. 


पृष्ठ १५ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(५७)/का-१४११, 


अमरावती महानगरपालिका जि.अमरावती रु. ५०.०० कोटी 


झासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(५७)/का-१४११, दि.१४ मार्च, २०२४ सोबतचे परिशिष्ट, 


अ.क्र. कामांचे नांव रक्‍कम 
(रु.लाख) 

१४८. झोन क्र १, प्र.क्र. २ पि.डी.एम.सी. येथील व्यास लेआऊट सर्वे क्र १२९/१ सी १५.०० 
मधील नाली व सि.डी. वर्क चे बांधकाम करणे. 

१४९. झोन क्र १, प्रभाग क २ पि.डी.एम.सी. येथील मिनाक्षी कोलनी ओपन VAT ३०.०० 
चेनलिंग फेन्सिंग करणे. 

१५०. | प्रभाग क्र. ३ अंतर्गत कोहीनूर कॉलनी येथील खुल्या मैदानाला चेनलिंग १५.०० 
फेन्सिंग करणे. 

१५१. | अर्जुन नगर येचील उद्यानाचे चेनलिंग फेन्सिगगकरणे. २०.०० 

१५२.  । पुर्वा टाऊनशिप येथील वनवे ते फुटाणे यांच्या घरापर्यंत रस्त्याचे बांधकाम १४.०० 
करणे. 

१५३. । प्र.क्र. 3 नवसारी येथील भाऊसाहेब देशमुख कॉलनी येथील अंतर्गत नालीचे १५.०० 
बांधकाम करणे. 

१५४. आजाद नगर परिसरातील रस्त्याचे बाधकाम करणे. १५.०० 

१५५. महेंद्र कालोनी येथील मनपा च्या बगिच्याला चेन्लिंग HRT करणे. २५.०० 

१५६. । कस्तुरी पार्क येथील अंतर्गत रस्त्याचे बांधकाम करणे. १५.०० 

१५७. । लवकुठठा नगर HART रिंग रोड येथील रस्त्याचे खडीकरण व मजबुतीकरण १५.०० 
करणे. 

१५८. गिरजा विहार ania रहांटगांव रोड येथील अंतर्गत रस्त्याचे बांधकाम करणे. १५.०० 

१५९. प्र.क्र. २ पि.डी.एम.सी. तपोवन अंतर्गत कांता नगर येथील रस्त्याचे कारपेट २०.०० 
सिलकोट करणे. 

१६०. विलास नगर येथे अंतर्गत रस्त्याचे बांधकाम करणे. ३०.०० 

१६१. | गाडगे नगर येथील राधाकृष्ण मंदीर ते अनुप उताणे यांच्या घरासमोरील १५.०० 
नालीचे बांधकाम करणे. 

१६२. शोगांव अंतर्गत दामोदर कॉलनी चे अंतर्गत रस्ते बांधकाम करणे. १५.०० 

१६३. गाडगे नगर येथील अंतर्गत पेव्हिंग este बसविणे. २०.०० 

१६४. आनंदवाडी कठोरा रोड येथे अंतर्गत रस्त्याचे बांधकाम करणे. १५.०० 


पृष्ठ १५ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(५७/का-१४११, 


शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(५७)/का-१४११, दि.१४ मार्च, २०२४ सोबतचे परिशिष्ट, 
अमरावती महानगरपालिका जि.अमरावती रु. ५०.०० कोटी 
अ.क्र कामांचे नांव रक्‍कम 
(रु.लाख) 

१६५. शोगांव अंतर्गत सखाई लेआऊट येथे अंतर्गत रस्त्याचे व नालीचे बांधकाम ३०.०० 
करणे. 

१६६. शोगांव अंतर्गत सखाई पार्क येथे अंतर्गत रस्त्याचे व नालीचे बांधकाम करणे. ३०.०० 

१६७. वडाळी येथील लहान पुलाचे बांधकाम करणे. १५.०० 

१६८. वडाळी येथील मस्जीद परीसर येथे रपट्याचे बांधकाम करणे. १५.०० 

१६९. Me कॉलनी येथील अंतर्गत नालीचे बांधकाम करणे. १५.०० 

१७०. सुशांत कालनी येथील मनपाच्या खुल्या जागेला चेनलिंग HRT करणे. १५.०० 

१७१. विलास नगर येथे मनपा च्या खुल्या जागेवर टीन AS चे बांधकाम करणे. १०.०० 

१७२. प्र.क्र. 3 नवसारी येथील सुसंयोग कॉलनी ओपन स्पेस ला चेनलिंग फेन्सिग २०.०० 
करणे. 

१७३. प्र.क्र.3 नवसारी येथील हादीक कॉलनी ओपन स्पेस ला चेनलिंग HAT २०.०० 
करणे. 

१७४. प्र.क्र.3 नवसारी अंतर्गत तानाजी नगर व Vat कॉलोनी येथील रस्त्याचे ३०.०० 
डांबरीकरण करणे. 

१७५. प्र.क्र. 3 नवसारी अंतर्गत विजय कॉलनी, सौरभ कॉलनी येथील रस्त्याचे २०.०० 
डांबरीकरण करणे. 

१७६. गोल्डन लीफ सोमोरील मनपा च्या खुल्या जागेत सभा गृहाचे बाधकाम करणे. ३०.०० 

१७७. प्र.क्र.९ वडाळी अंतर्गत रामकृष्ण कॉलनी येथील अंतर्गत रस्त्याचे १५.०० 
डांबरीकरण करणे. 

१७८. । प्र.क्र.९ वडाळी अंतर्गत गुरुकृपा कॉलनी येथील रस्त्याचे डांबरीकरण करणे. १५.०० 

१७९. प्रभाग क्र १ शोगांव अंतर्गत शिवनेरी नगर येथील अंतर्गत रस्त्याचे बांधकाम १२.०० 
करणे. 

१८०. प्रभाग क्र १ शोगांव अंतर्गत बारस्कर लेआऊट येथील अंतर्गत रस्त्याचे १२.०० 
बांधकाम करणे. 

१८१. प्रभाग क्र.२ पि.डी.एम.सी. अंतर्गत रस्त्याचे बांधकाम करणे. २०.०० 


पृष्ठ १५ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(५७)/का-१४११, 


अमरावती महानगरपालिका जि.अमरावती रु. ५०.०० कोटी 


झासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(५७)/का-१४११, दि.१४ मार्च, २०२४ सोबतचे परिशिष्ट, 


बांधकाम करणे. 


अ.क्र. कामांचे नांव रक्‍कम 
(रु.लाख) 
१८२. । वृंदावन कॉलोनी सर्वधन्य विहार येथील अंतर्गत रस्त्याचे बाधकाम करणे. १५.०० 
१८३. । प्र.क्र.३ नवसारी अंतर्गत यशोमंगळ कॉलनी येथील मनपाच्या खुल्या जागेवर १०.०० 
टिन शेडचे बांधकाम करणे. 
१८४. । न्यु हनुमान नगर येथील अंतर्गत कडेच्या रस्त्याला पेव्हींग ब्लॉक लावणे २०.०० 
१८५. | प्रभाग क्र ४ महेंद्र कालोनी येथे न्यू हनुमान नगर येथे सभागृहाचे बांधकाम ३५.०० 
करणे. 
१८६. । शिवनेरी कॉलोनी तपोवन रोड येथे पविग step व नालीचे लावणे. २०.०० 
१८७. । राठी नगर येथील अथर्व जिम जवळील रस्त्याचे बांधकाम करणे. ३०.०० 
१८८. । ज्ञानेश्वरी नगर येथील रस्त्याचे बांधकाम करणे. १५.०० 
१८९. । आशियाड कॉलोनी येथील माहुरे यांच्या घर जवळील रस्ता व नालीचे १५.०० 
बांधकाम करणे. 
१९०. उत्कर्ष नगर कठोर रोड येथे रस्त्याचे बांधकाम करणे. २०.०० 
१९१. | छत्रपती पार्क येथे नालीचे बांधकाम करणे. २०.०० 
१९२. । ओम कॉलोनी, तिरुमला कॉलोनी येथे मनपाच्या खुल्या जागेवर चेन्लिंग २०.०० 
फेन्सिंग करणे. 
१९३. | पूर्वा टाऊनशिप पूर्व टाऊनशिप येथील मनपा च्या ओपेन स्पेस ला चेनलिक १५.०० 
फेन्सिंग करणे 
१९४. | प्रिया टाऊनशिप येथीळ गणपती मंदिर जवळीळ नालीचे बांधकाम करणे १५.०० 
१९५. | महारुद्र कॉलोनी येथील मनपा च्या ओपेन स्पेस ला चेनलिक फेन्सिंग करणे. २०.०० 
१९६. | महारुद्र कॉलोनी येथील सागणे यांच्या घरा जवळीळ नालीचे बांधकाम करणे. १५.०० 
१९७. | हेडगेवार लेओट येथे मनपा च्या ओपेन स्पेस ळा चेनलिक फेन्सिग करणे २०.०० 
१९८. | मोहन कॉलोनी, अजुन नगर येथे रस्ता चे बांधकाम करणे. १०.०० 
१९९. | अर्जुन नगर येथील डा पल्लवी धर्माळे ते सुसाटकर यांच्या घरासमोरील रोडचे १५.०० 


पृष्ठ १५ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(५७/का-१४११, 


शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(५७)/का-१४११, दि.१४ मार्च, २०२४ सोबतचे परिशिष्ट, 
अमरावती महानगरपालिका जि.अमरावती रु. ५०.०० कोटी 
अ.क्र कामांचे नांव रक्‍कम 
(रु.लाख) 
२००. | चिंतामणी नगर, अर्जुन नगर येथे रस्त्याचे बांधकाम करणे. १५.०० 
२०१. | विदर्भ हौसिंग कॉलोनी टोपे नगर येथे सूर्यवंशी यांच्या घरा जवळील नालीचे २०.०० 
बांधकाम करणे. 
२०२. । शिवरसिक नगर, नवसारी येथील अंतर्गत नालीचे बांधकाम करणे १०.०० 
२०३. | सामरा लेऔट तपोवन येथे नालीचे बांधकाम करणे. १५.०० 
२०४. | शिवनेरी नगर येथील अंतर्गत नालीचे बांधकाम करणे १५.०० 
२०५. | ABA नगर, केलास नगर येथील नालीचे बांधकाम करणे ११.०० 
२०६. | शयाम नगर येथे पेविंग ब्लॉक लावणे २०.०० 
२०७. | पुंडलिक बाबा नगर येथील नाली व पेविंग ब्लॉक लावणे ३०.०० 
२०८. | वृंदावन कॉलोनी च्या नाल्याला रीटेनिंग वाल बांधणे ५०.०० 
२०९. | विसावा कॉलोनी येथील अंतर्गत रस्त्याचे बांधकाम करणे २०.०० 
२१०. | नमुना येथील अंतर्गत रस्त्याचे बांधकाम करणे २०.०० 
२११. | परांजपे कॉलोनी येथील अंतर्गत रस्त्याचे बांधकाम व पेविग ब्लाक लावणे २०.०० 
२१२. | प्रवीण नगर येथील अंतर्गत नालीचे बांधकाम करणे. १०.०० 
२१३. | पदमसौरभ कॉलोनी येथील ओपेन स्पेस ला चेन्लिंग फेन्सिंग करणे २०.०० 
२१४. | सखाई पाक येथील लहान पुलाचे बांधकाम करणे २०.०० 
एकूण ५०००.०० 


पृष्ठ १५ पैकी १५ 


